महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम दिनांक १४ 
ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिमेची जाहिरात 
वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्याच्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५५/पोळल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
तारीख: २० मार्च, २०१५ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, दिनांक १४/०८/२००८. 
२) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/४०/९०६९/ मगातंमुगा/जाहिरात/ 
२९/२०१४ दि.२९/१२/२०१४. 


प्रस्तावना : 

शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव 
मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, spam तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून 
प्रसारित करण्यात येत आहे. मोहिमेच्या सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मोहिमेची ४०० चौ. सें.मी. 
आकाराची कृष्ण धवळ जाहिरात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कोकण 
परिक्षेत्रातील सर्व "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून दिनांक १४ ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिती व 
जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. त्यासंबंधीची ३६ वृत्तपत्राची देयके विभागास 
प्रापत झाली असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या देयकावर रुपये १,४०,८००/-( अक्षरी रुपये 
एक लाख चाळीस हजार आठशे फक्त ) एवढा खर्च येणार असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


मोहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या रुपये  १,४०,८००/-( अक्षरी 
रुपये एक लाख चाळीस हजार Boal फक्‍त ) एवढ्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे.३६ वृत्तपत्रांनी त्यांच्या देयकात लावलेले दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले 
पत्र तसेच माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व प्रचार 
यावरच विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ३६ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये १,४०,८००/-( 
अक्षरी रुपये एक लाख चाळीस हजार आठशे फक्त) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय वितरण 
करतील व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक, हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे धनादेश तयार 
करुन त्यांचे वितरण करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५५/पोल-१५ 


५. याखाली होणारा खर्च रुपये १,४०,८००/-( अक्षरी रुपये एक लाख चाळीस हजार sea! फक्‍त) 
मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान AMY २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ 0433) २६ 
जाहिरात व प्रसिध्दी" याखाळील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

६. सदर arm निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक २५/२०१५,व्यय-७ 
दि.२१/१/२०१४ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३१९१५१३३५७५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas 


R a m d a S Sahebrao Khomane 


DN: CN = Ramdas Sahebrao 
Khomane, C = IN, S = 


S a h e b ra O Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Desk Officer 


K h omane Date: 2015.03.27 12:14:41 +05'30' 


रा.सा. खोमणे 
सोबत : विवरणपत्र-अ कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 

१. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (३६ बीलासह) 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

३. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन,मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा पोलीस अधीक्षक ठाणे,रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. वित्त विभाग(व्यय-७ मंत्रालय,मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी ठाणे,रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 
१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, (पोल-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तंमुगा-१२१४/प्र.क्र-१५५/पोल-१५, दि. २० मार्च, २०१५ सोतचे विवरणपत्र-अ 


अ.क्र वर्तमानपञाचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीची | जाहीरातीचा 
रक्‍कम दिनांक 
ठाणे 
fap दैनिक महाराष्ट्र सम्राट ठाणे (प.) ३१९ २८००/- १४/०८/२०१४ 
२ | हिंदी दैनिक समाधि प्रकाश, भाईंदर, ठाणे ३४४ 3§,00/- १४/०८/२०१४ 
३ | दैनिक अमृत GOT, अंबरनाथ, ठाणे ११५६ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
४ | महाराष्ट्रीय देनिक डहाणू टाईम्स, ठाणे १७४ 3§,00/- १४/०८/२०१४ 
५ | हिंदी दैनिक तरूणमिञ ठाणे २४/१४ 3६००/- १४/०८/२०१४ 
६ | प्रतिष्ठा ठाणे टाईम्स , ठाणे ००३ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
७ | दैनिक सन्मित्र, ठाणे १६२१६ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
८ | जनखुलासा, ठाणे Jk/Advt.90&/2098 | २८००/- १४/०८/२०१४ 
९ | धावते नवनगर, नवी मुंबई, ठाणे ६१०७ ४४००/- | १४/०८/२०१४ 
| do | दै.विशाल जागृत जनादेश, ठाणे ४२२/१४ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
णि १ | मराठी देनिक, बदलापूर विकास, बदलापूर, ५१ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
ठाणे 
१२ | दैनिक नगर न्युज, उल्हासनगर, ठाणे ६४ २८००/- १४/०८/२०१४ 
१३ | दैनिक स्वराज्य तोरण, वळपाडा जि.ठाणे २८८ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
१४ । दैनिक भिवंडी दर्पण, भिवंडी, ठाणे 300 २४००/- १४/०८/२०१४ 
१५ | मुंबई केशरी टाईम्स, नालासोपारा, ठाणे ३६० २८००/- | १४/०८/२०१४ 
१६ | दैनिक महाराष्ट्र जनमुद्रा, ठाणे ८९९ 3200/- १४/०८/२०१४ 
१७ | दैनिक कोकण सकाळ, ठाणे के/१७२/१४-१५ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
१८ | दैनिक मराठी मुंबई लाईफ , ठाणे एम/०६५/१४-१५ ५२००/- | १४/०८/२०१४ 
१९ | दैनिक बहुजनरत्न लोकनायक, ठाणे बी/८७५/१४-१५ ५२००/- _ | १४/०८/२०१४ 
२० | दैनिक धम्मशासन, ठाणे डी /९३/१४-१५ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
एकूण ७१,६००/- 
रायगड 
२१ | बहुजनरत्न लोकनायक, रायगड बी/८७६/१४-१५ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
२२ | दैनिक रायगडचा आवाज महाड, रायगड १६० 3§,00/- १४/०८/२०१४ 
२३ | मराठी दैनिक कृषिवल अलिबाग, रायगड ५४८ ५६००/- | १४/०८/२०१४ 
२४ | दैनिक रामप्रहार, पनवेल १२६१८ ५२००/- | १४/०८/२०१४ 
२५ | दैनिक रायगड वृत्तवेध चिचपाडा पेन जि. १०५ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
रायगड 
२६ | दैनिक रायगड टाईम्स, रायगड १७२१ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
२७ | दैनिक कोकण सकाळ , रायगड के.१७३/१४-१५ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
२८ । दैनिककर्नाळा, ता.पनवेल, जि.रायगड २३४ २८००/- १४/०८/२०१४ 
एकूण ३१,२००/- 
रत्नागिरी 
२९ | रत्नागिरी एक्सप्रेस, रत्नागिरी ६२०२ ३६००/- | १४/०८/२०१४ 
३० | मराठी दैनिक तरूण भारत, रत्नागिरी १४२२९११ ६४००/- | १४/०८/२०१४ 


दैनिक भैरव टाईम्स, रत्नागिरी 


३१ GLY ४०००/- १४/०८/२०१४ 
३२ | दैनिक पुढारी, रत्नागीरी २०६७८ ४४०० १४/०८/२०१४ 

एकूण १८४००/- 

सिधुदुर्ग 

३३ | दैनिक तरूण भारत, सिंधुदुर्ग १४२२८५७ ६०००/- | १४/०८/२०१४ 
३४ | प्रहार, कनणकवली 51१४१६१८२० 4200/- | १४/०८/२०१४ 
३५ | दैनिक कोकणसाद सावंतवाडी जि.सिंधुदुर्ग ४५५९ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
३६ | दैनिक पुढारी, सिंधुदुर्ग २०६७५ ६००० १४/०८/२०१४ 

एकूण १९,६००/- 

एकूण १,४०,८००/- 


